Reg.No. NPCITY / 236/ 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक १४ ] 


गुरूवार ते बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१९ / चैत्र १४-२० , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग 


एक - अ- नागपूर विभागीय 


पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र .६४ . 


संचालक , नगर रचना , यांजकडून 


आदेश 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६. 


क्रमांक डी.टी.पी.- २७८५-३११९ -वियो- कळमेश्वर- आ.क्र .२८ कलम - ५० -टीपीव्ही- २–१६९९ -२०१ ९. 


ज्याअर्थी, कळमेश्वर या क वर्ग नगरपरिषदेची विकास योजना ( यापुढे “उक्त विकास योजना ” म्हणून संबोधिलेली) संचालक , नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्र . डीपी- कळमेश्वर ( सुधा)-टीपीव्ही -२-४२८७, दिनांक २१-०७-१९९ २ अन्वये मंजूर केली आहे व ती दिनांक १-१० 
१ ९९ २ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौ . कळमेश्वर येथील स . नं . ६७०( भाग), ६७१ ( भाग ), ६७२ (भाग), ६७३( भाग) , ६७४ ( भाग), ६७५( भाग), 
६७६ ( भाग), ६७७, ६७८ , ६७९ , ६८४( भाग ), ६८५(भाग), ६८६(भाग), ६८७( भाग) एकूण ६.९ ० हेक्टर क्षेत्र, आरक्षण क्र . २८- “ आय.टी.आय. ” साठी ( यापुढे 

उक्त आरक्षण ” असे उल्लेखिलेले आहे ) प्रस्तावित करण्यात आले असून सदर आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
अधिकारी, आय.टी.आय. नागपूर ( District Vocational Education Traning Officer, ITI, Nagpur) ( यापुढे उक्त समुचित प्राधिकरण असे उल्लेखिलेले 
आहे ) हे आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, कळमेश्वर नगरपरिषदेने दिनांक १५-९-२०१५ च्या पत्रान्वये उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण वगळण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रादेशित 
व नगर रचना, अधिनियम , १९ ६६ ( यापुढे उक्त अधिनियम ) असे उल्लेखिलेले आहे ) चे कलम -५० अन्वये या संचालनालयास सादर केला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी , आय.टी.आय. नागपूर यांना त्यांचे पत्र क्र . १६० ९ , दिनांक २७-०९ -२०१६ अन्वये व 
त्यानुसार सहसंचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , प्रादेशिक कार्यालय , नागपूर यांनी पत्र क्र . का -६(२)-भूसंपादन- कळमेश्वर-२०१६-७५५५, दिनांक ०७-१० 
२०१६ अन्वये उक्त आरक्षणाखालील जागेची संस्थेला आवश्यकता नसल्यामुळे या जमिनी उक्त अधिनियमाचे कलम ५० अन्वये आरक्षणातून मुक्त करण्यास 

( १ ) 
ना .- एक- अ -१ ( १५०१). 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ४-१० , २०१९/ चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ 


हरकत नाही , असे या संचालनालयास कळविले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणामधील स . नं . ६७१( भाग ), ६७३ ( भाग), ६७४, ६७५( भाग), ६७६( भाग ), ६७७, ६७८ , ६७९ , ६८५( भाग ) या जागांच्या 
जमनधारकांनी दिनांक २०-०४-२०१६ रोजीच्या शासन निदेशानुसार अधिमूल्याची रक्कम जमा केली असल्याने, उपरोक्त जागा नगर रचना संचालनालयाचे 
आदेश क्रमांक डी.टी.पी. -१७८५८-३११७-वियो- कळमेश्वर- आ.क्र .२८ - कलम - ५० -टीपीव्ही -२-१०६८ -दिनांक ०२-०३-२०१७ नुसार उक्त आरक्षणातून वगळण्यात 
आलेल्या आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, स . नं . ६८४( भाग) या जागेचे मालकांनी त्यांचे मालकीचे क्षेत्रासाठी दिनांक २०-०४-२०१६ रोजीच्या शासन निदेशानुसार , 
सन २०१८-१९ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणा- या जमीन मूल्याच्या ५ % दराने येणा-या अधिमूल्य रक्कमेपैकी ५० % शासनास देय असलेली 
अधिमूल्याची रक्कम रुपये २०,८४२/- सहायक संचालक , नगर रचना, नागपूर यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १५-०१-२०१८ व दिनांक ०७-०८-२०१८ 
रोजी आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० % अधिमूल्याची रक्कम रुपये २०,८४२/- मुख्याधिकारी , नगर परिषद , कळमेश्वर यांचेकडे दिनांक 
३०-१०-२०१७ व दिनांक ०८-०८-२०१८ रोजी जमा केलेली आहे , असे त्यांनी अनुक्रमे त्यांचे पत्र क्र . १८२४, दिनांक २४-०८-२०१८ व पत्र क्र . २६३८-१७ 
दिनांक २७-११-२०१७ नुसार या संचालनालयास कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र . टीपीएस -१८१३-३२११-प्र.क्र . ५०८ - नवि -१३ दिनांक ०१-१२-२०१६ अन्वये सर्व 
नगरपालिका- नगर पंचायत आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजनासंबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम -५०( २ ) खालील अधिकार 
संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम -५०( २) अन्वये संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , याद्वारे उक्त आरक्षणाखाली नमूद केलेल्या 
जमिनींपुरते भागशः वगळण्यास मंजुरी देत आहेत, आणि त्यासाठी दिनांक २१-०७-१९९ २ च्या अन्वये विकास योजना मंजूर केलेल्या अधिसूचनेमध्ये पुढे 
दिल्याप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत ; 


उक्त विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनेच्या शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


“ मौ . कळमेश्वर येथिल प्रस्तावित असलेले आरक्षण क्र . २८- “ आय.टी.आय. ” या आरक्षणातील स . नं . ६८४ ( भाग) ही जमिन सोबतच्या मंजूद 
विकास योजनेच्या भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे उक्त आरक्षणातून वगळण्यात येत आहे . 


" 


टीप 


: 


( १) उक्त आरक्षणाखालील उर्वरीत क्षेत्राच्या जमिनधारकांनी त्यावर्षीच्या वार्षिक बाजार मूल्यदर तक्त्यानुसार येणा- या जमिन मूल्याच्या ५ % 

येणारे अधिमूल्य नगर परिषद व शासनाकडे जमा केल्यानंतर उर्वरित आरक्षण वगळणेबाबत आदेश पारित करण्यात येतील. 


दराने 


( २ ) वरील बदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा कळमेश्वर नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कामकाजांच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 


नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 

खुला 

ठेवण्यात येत आहे . 


( ३) सदर आदेश संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर www.dtp.maharashtra.gov.in देशील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


पुणे 


नो . र . शेन्डे , 


दिनांक २८ मार्च, २०१९ . 


संचालक , नगर रचना, पुणे. 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ४-१० , २०१९ / चैत्र १४-२० , 


शके १ ९ ४१ 


HTT 9-31 (F1. fq . g.) 7. 9. 27., 37. $5. & 4 . 


BY DIRECTOR , TOWN PLANNING 


MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 


ORDER 


No. D.T.P. 2785-3119-DP-Kalmeshwar-S.No . 28 - Sec . 50 - TPV - 2-1699-2019. 


Whereas , the Revised Development Plan of Kalmeshwar (hereinafter referred to as the said 
Development Plan ” has been sanctioned by the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune 
vide its Notification No. DP -Kalmeshwar (Revised )-TPV - II -4287 , dated 21-07-1992 to come into force 
w.e.f. 01-10-1992 ; 


And whereas, according to the proposals of the said Development Plan , S. No. 670 (Pt.) , 
671(Pt.), 672 (Pt.), 673 (Pt.), 674 , 675 (Pt.), 676 (Pt.), 677 , 678 , 679 , 684 (Pt.), 685 (Pt.), 686 (Pt.), 687( Pt.), 
Admeasuring 6.90 hect. area is reserved for Site No. 28 , “ Industrial Training Institute ” (hereinafter 
referred to as “ the said reservation ”) for which “ District Vocational Education Training Officer , I.T.I. , 
Nagpur” is the Appropriate Authority (hereinafter referred to as “ the said Appropriate Authority”) of the 
said reservation ; 


And whereas , Kalmeshwar Municipal Council vide its letter dated 15-09-2015 has submitted the 
proposal to this Directorate for deletion of the said reservation under Section 50 of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act”) ; 


And whereas, Kalmeshwar District Vocational Education & Training Officer, I.T.I., Nagpur vide its 
letter No. 1609 , dated 27-09-2016 and the Joint Director Vocational Education & Training Institute , 
Regional Office , Nagpur vide its letter No. 7555 , dated 07-10-2016 submitted to this Directorate, that 
the said reservation is no longer required to I.T.I. and delete the land under the said reservation u / s . 50 


of the said Act ; 


And whereas , owners of Lands bearing S. No. 671(Pt.), 673 (Pt.), 674 , 675 (Pt.), 676 (Pt.), 677 , 678 , 
679 , 685 (Pt.) which had deposited premium as per the Government directives dated 20-04-2016 , were 
deleted from the Said Reservation by Town Planning Directorate Order No. D.T.P..17858-3117 - DP 
Kalmeshwar - S . No. 28 - Sec . 50 - TPV - 2-1068 , dated 02-03-2017 ; 


And whereas , as per the Government directives dated 20-04-2016 , out of the said reservation the 
land owner of S. No. 684 ( Pt.) have now deposited Rs. 20,842 towards the 50 % Government share of 5 % 
premium amount of land value, in the Government Treasury on Dt. 15-01-2018 & Dt. 07-08-2018 
through the Assistant Director of Town Planning, Nagpur Branch and remaining 50 % of the 5 % 
premium amount Rs. 20,842 payable to the Planning Authority on Dt. 30-10-2017 & Dt.08-08-2018 , 
as per the rate prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR ) for the year 2018-19 , which is 
communicated by the concerned authorities to this Directorate vide their letter No. 1824 , dated 
24-8-2018 and letter No.2638 / 17 , dated 27-11-2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ४-१० , २०१९/ चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ 


8 


And whereas, the Government in Urban Development Department, vide Resolution No.TPS - 1813 
3211 -CR -508 -UD - 13 , dated 01-12-2016 has delegated the powers exercisable by it under Section 50 ( 2 ) of 


the said Act to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune in respect of Development 
Plants of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the development plans undertaken by Zilla 


Parishad as a Planning Authority ; 


Now , therefore , the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune hereby sanctions the 


deletion of said reservation partly in respect of the said land u / s . 50 (2 ) of the said Act and for that 


purpose amends the Notification Sanctioning the said Development Plan , dated 21-07-1992 as follows : 


After the last entry in the Schedule of Modifications Accompanying the notification of the said 
sanctined Development Plan , the following new entry shall be added . 


Site No. 28 “ Industrial Training Institute” is deleted partly , only in respect of S. No. 684 (Pt.) of 
village Kalmeshwar , as shown on the part plan of Development Plan Kalmeshwar Attached herewith . 


Note :-(1) The remaining part of reservation will be deleted after payment of premium at the rate of 

5 % of land value, calculated as per rate prescribed in ASR of that year , from the owners or 
remaining area under reservation . 


(2 ) A copy ofthe Part Plan of the said Development Plan showing the aforesaid Modification 

shall be made available for inspection in the office of Municipal Council , Kalmeshwar 
during office hours on all working days . 


(3 ) This Order shall also be published on the Directorate website. 


www.dtp.maharashtra.gov.in . 


Pune : 
Dated the 28th March 2019 . 


N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning . 

Pune. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


